महाराष्ट्र पोलीस दलामधीळ पोलीस उप 
महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोलीस 
अधीक्षक, गडचिरोली व गोंदिया या पोलीस घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय सीटीई-०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून,२०२३. 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि.१०/०९/२००१. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१, दि. ११/०२/२०१६. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आपुकक्ष, दि. २५/०५/२०१७. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि. ०९/०६/२०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि. २९/०६/२०१७. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएमएन-०८२१/प्र.क्र.५३३/पोल-५ ब, दि. २५/०२/२०२२. 

७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दि.२७/०४/२०२२. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/४४/मनुष्यबळ-आकृतीबंध 
/२६-ब/१२-आअ/२०१४/१९१, दि.२७/०६/२०२२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे सन 
२०२२ मधील ०५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांच्या 
आढाव्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी गठीत अ.मु.स (सेवा)/साप्रवि व प्र.स (व्यय) वित्त विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उपसमिती व मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या मान्यतेने सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबतचे निर्देश दिलेले होते. 


२. उक्त संदर्भ क्र.६ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय, दि.२५/०२/२०२२ व्दारे WAR घटकांतील पोलीस 
नाईक हा संवर्ग रद्द करुन, या संवर्गातील पदे सहायक पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस हवालदार,पोलीस शिपाई 
या पदात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.त्यानुसार आवश्‍यक ते बदल करुन सुधारीत पदांची माहिती 
या पोळीस घटक कार्यालयाच्या आकृतीबंध प्रस्तावामध्ये दर्शविण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 

३. त्याअनुसार महाराष्ट्र पोळीस cardio पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोळीस 
अधीक्षक, गडचिरोली व गोंदिया या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतींबध 
प्रस्ताव मंजूरीकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील दि. २७/०६/२०२२ 
रोजीच्या पत्राव्दारे शासनास सादर करण्यात आला होता. 


४. त्याअनुसार उक्त संदर्भ क्र. ९ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीच्या सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोलीस 
दलामधील पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली व गोंदिया या घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली. 


शासन निर्णय :- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील पत्राव्दारे सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र पोलीस cardia पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोळीस अधीक्षक, 
गडचिरोली व गोंदिया या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव हे 
नवीन पदनिर्मिती / पदांचे पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इ. प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव समिती समोर प्रस्ताव सादर केला होता. 


२. सदरहू उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोलीस दलामधीळ पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोलीस अधीक्षक, 
गडचिरोली व गोंदिया या पोलीस घटक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकूण नियमित ८,४४८ 
पदे व बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाच्या एकूण Co सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


3. सुधारीत आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पोळीस दलामधील पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र 
व पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली व गोंदिया या घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील नियमित पदांची, तसेच 
बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळाची माहिती (पदनाम, वेतन श्रेणी,मंजूर पदे) परिशिष्ट-अ,ब,क मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात आली आहे. 


४. महाराष्ट्र पोलीस दलामधील पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र व पोलीस अधीक्षक, 
गडचिरोली व गोंदिया या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुधारीत आकृतीबंधास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


ष्‌. 


अ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादित सेवा 
आवड्यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, त्या संबंधित संवर्गात सध्या 
अधिसंख्य म्हणून पदे कार्यरत असल्यास ती पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्य 
यंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. अधिसंख्य पदे जशी निरसित होतील, त्या प्रमाणे आवश्‍यकतेनुसार बाह्य 
यंत्रणेव्दारे सेवा घेण्यात याव्यात. 


आ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टांमध्ये नमूद जे संवर्ग निरसित ठरविण्यात आले आहेत. 
अशा संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत.अधिसंख्य 
ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवा निवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे ते रिक्‍त झाल्या नंतर 
ते अधिसंख्य पद आपोआप रद होईल. 


इ) बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.9 येथील दिनांक २७/०४/२०२२ चा व 
त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


हा शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक 


१३/१२/२०२२ रोजीचे सन २०२२ मधील ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.अनौप-१५६/अपुक,दि.२४/४/२०२३ व्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१४५६४५९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAILAS ARJUN : 
GAIKWAD 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय संसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, गृह (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य US गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ. 
प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र, प्रशिक्षण व खास पथके, राज्य, मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/गोंदिया. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

संबधित सर्व अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह सचिव (पोल 3), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७/आ.पु.क. 

सर्व सबंधित कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-अ" 
घटकाचे नाव:- पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र पध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ a | आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
za २ 3 3 4 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
ae | पोलीस उप महानिरीक्षक i ca S-28 : १३११००-२१६६०० 1 १__| 
२ | पोलीस उपअधीक्षक a a S-20 : ५६१००-१७७५०० शिकता 
३ | पोलीस निरीक्षक २ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० २ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) 1 छे 1 2 
४ । सहायक पोलीस निरीक्षक २ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० २ 
५ | पोलीस उप निरीक्षक f= “गै. =e 5-१४ : ३८६००-१२२८०० aS डा 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ३ 3 
६ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक ३ 8-१० : २९२००-९२३०० ३ 
७ | पोलीस हवालदार ८ 5-९ : २६४००-८३६०० ८ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
८ | पोलीस नाईक i] 5-८ : 24400-29900 शां 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस शिपाई १९ 5-७ : २१७००-६९१०० १९ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ३० ३० 
B) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
| 90 | कार्यालय अधिक्षक ie =a =| S-98 : ३८६००-१२२८०० ५... 1 
| 99 | उच्च श्रेणी लघुलेखक 1१ | 9-१६:४४९००-१४२४०० | १___| 
मानधन रु. 24000/- + 
१२ | विधी अधिकारी i | रु.३०००/- Za 
दूरध्वनी व प्रवास खर्च 
१३ | सहायक लेखाधिकारी 9] 9-१५:४१८००-१३२३०० | a 
एकूणगट-ब(वर्ग २) | 8 | a. _ 1) 
१४ | प्रमुख लिपीक ३ 85-१३ : ३५४००-११२४०० ३ 
१५ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ४ 5-८ : २५५००-८११०० ४ 
१६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ६ 5-६ : १९९००-६३२०० ६ 
qo | आरेखक a ब. | 85-१० : २९२००-९२३०० शिळ अक 
एकूण गट - क (वर्ग-३) 1 १४ | 1 १४ | 
१८ | कार्यालयीन शिपाई ३ 5-१ : १५०००-४७६०० pF 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


१९ | सफाई कामगार ३ 5-१:१५०००-४७६०० | 0 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) ६ शिक्का 
एकूण गट अते ड मधील पदे ६१ ५५ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
| 9 कार्यालयीन शिपाई ३ 
२ | सफाई कामगार 3 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ६ 
0३५३२ अअ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-ब" 
घटकाचे नाव:- पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र पध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
चिड २ ३ 1. Te षु 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
Pa | पोलीस अधीक्षक Las | S-23 : ६७७००-२०८७०० |. _ व. "| 
२ | अपर पोलीस अधीक्षक ३ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० ३ 
३ | पोलीस उप अधीक्षक |: गक. 5-२० : ५६१००-१७७५०० = a 
४ | पोलीस निरीक्षक २७ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० २७ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ४२ ४२ 
५ | सहायक पोलीस निरीक्षक ४० 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४० 
६ | पोलीस उप निरीक्षक २७० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २७० 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ३१० ३१० 
७ | सहायक पोलीस उप ३४५ 85-१० : २९२००-९२३०० ३४५ 
निरीक्षक 
८ | पोलीस हवालदार १,३४७ 5-९ : २६४००-८३६०० १,३४७ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस नाईक a 5-८ : 24400-29900 शिण 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
पिं पोलीस शिपाई ३,५०२ 5-७ : २१७००-६९१०० ३,५०२ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
षि सहायक WAT उप २ $-१० : २९२००-९२३०० २ 
निरीक्षक चालक 
१२ | पोलीस हवालदार चालक २४ 5-९ : २६४००-८३६०० २४ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१३ | पोलीस नाईक चालक aa, 5-८ : 24400-29900 शिळंगो 
+ विशेष वेतन रु.३००/- 
१४ | पोलीस शिपाई चालक १७३ 5-७ : २१७००-६९१०० १७३ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१५ | पोलीस हवालदार चालक शग 5-९ : २६४००-८३६०० 1. 
(DV+BP Car) + विशेष वेतन रु.७५०/- 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ५,३९४ ५,३९४ 
8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 
१६ । वैद्यकिय अधिकारी 4 S-9Y : ४१८००-१३२३०० 4 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ५ ५ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 
१७ | कार्यालय अधीक्षक La ae Ta 
१८ | सहायक लेखाधिकारी (i, at 5-१५ : ४१८००-१३२३०० | व| 
१९ । उच्च श्रेणी लघुलेखक i ae 5-१६ : ४४९००-१४२४०० Pe 
२० | syst Hat तज्ञ a a 5-१५ : ४१८००-१३२३०० |_ = यी. | 

P= "८ -.| jen ae 

षु 4 


5-१४ : ३८६००-१२२८०० 


२१ । स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) 


२२ | प्रमुख लिपीक ५ S-93 : ३५४००-११२४०० ५ 
२३ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २४ 5-८ : २५५००-८११०० २४ 
२४ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ४२ 5-६ : १९९००-६३२०० ४२ 


२५ | तेलग्‌ भाषांतकार 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
२६ | छायाचित्रकार 8-१२ : ३२०००-१०१६०० 
२७ | वैज्ञानिक सहायक 5-१३ : ३५४००-११२४०० 


a, ee i | 
a ae 
iz> _ अवे. _.॥| > — a =| 

२८ | हस्तरेखातज्ञ 21 a. >.॥ 5-१३ : ३५४००-११२४०० a, ae 
& & 
४ ४ 


२९ | परिचारीका 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
३० | औषध निर्माता 85-१० : २९२००-९२३०० 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ८५ ८५ 
३१ | प्रमुख आचारी २ 5-५ : १८०००-५६९०० Fe 
३२ | सहायक अचारी ३ 5-३ : १६६००-५२४०० = Sa 
३३ | भोजनसेवक कशा, 5-१ : १५०००-४७६०० fe 
३४ | बॉयसर्वट 1१ 5-१ : १५०००-४७६०० Le .| 
३५ | शिपी २ 5-३ : १६६००-५२४०० Lae 
३६ | Aret २ 5-३ : १६६००-५२४०० ॥ 72६ | 
३७ | सफाई कामगार २८ 5-१ : १५०००-४७६०० fe | 
३८ | कार्यालयीन शिपाई ee] 5-१ : १५०००-४७६०० ae 
३९ | कक्षसेवक २ 5-१ : १५०००-४७६०० a ae 
४० | वृणोपचारक ४ 8-५: १८०००-५६९०० |. a 
एकूण गट - ड (वर्ग-४) ५५ pF 
एकूण गट अते ड मधील पदे ५,८९६ ५,८४१ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
।_१__| प्रमुख आचारी २ 
२ | सहायक अचारी 3 
३ | भोजनसेवक — शा 
४ | बॉयसर्वट == eae 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


५ | शिपी २ 
६ | Are २ 
७ । सफाई कामगार २८ 
८ | कार्यालयीन शिपाई | ao 
९ | कक्षसेवक २ 
।_१०_ | वृणोपचारक 8 

बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ ५५ 

KKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


"परिशिष्ट-क " 
घटकाचे नाव:- पोलीस अधीक्षक, गोंदिया यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे मंजूर पदे 
| १_| २ ३ 1 a ५ 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
za पोलीस अधीक्षक [- __ ८ _ | 5-२३ : ६७७००-२०८७०० a eee 
२ | अपर पोलीस अधीक्षक शिकावा 5-२३ : ६७७००-२०८७०० i oo 
३ | पोलीस उप अधीक्षक & S-20 : ५६१००-१७७५०० द 
४ | पोलीस निरीक्षक २२ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० २२ 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) ३० ३० 
५ | सहायक पोलीस निरीक्षक ४८ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४८ 
६ | पोलीस उप निरीक्षक ७५ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ७५ 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) १२३ १२३ 
७ | सहायक पोलीस उप १५२ 5-१० : २९२००-९२३०० १५२ 
निरीक्षक 
८ | पोलीस हवालदार ६५१ 5-९ : २६४००-८३६०० ६५१ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
९ | पोलीस नाईक 4 5-८ : 24400-29900 शशि 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
| पोलीस शिपाई १,५०३ 5-७ : २१७००-६९१०० १,५०३ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
| पोलीस हवालदार चालक नि 5-९ : २६४००-८३६०० नि 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१२ | पोलीस नाईक चालक i= | S-¢ : 24400-29900 = 4 
+ विशेष वेतन रु.३००/- 
१३ | पोलीस शिपाई चालक २५ 5-७ : २१७००-६९१०० २५ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१४ | पोलीस शिपाई चालक २ 5-७ : २१७००-६९१०० २ 
डॉग युनिट 
१५ | पोलीस शिपाई चालक ४ 5-७ : २१७००-६९१०० ४ 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग 
एकूण गट - क (वर्ग-३) २,३४३ २,३४३ 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ०७२२/प्र.क्र.७५(२)/पोल-३ 


8) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 


१६ । वैद्यकिय अधिकारी = ea S-94 : ४१८००-१३२३०० शिक काशा 
एकूण गट - अ (वर्ग-१ ee _| |. प्र. | 
१७ | कार्यालय अधीक्षक ae a S-98 : ३८६००-१२२८०० |__7_- पी. | 
१८ । सहायक लेखाधिकारी विडा 5-१५ : ४१८००-१३२३०० = aes 
१९ | स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता i, ee S-9¥ : ३८६००-१२२८०० a aan 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ३ 3 
२० | लघु टंकलेखक = oa 8-८ : 24400-29400 ie oe | 
२१ | प्रमुख लिपीक ४ 5-१३ : ३५४००-११२४०० ४ 
२२ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक १५ 5-८ : २५५००-८११०० १५ 
२३ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ३० 5-६ : १९९००-६३२०० ३० 
२४ । परिचारीका a क. .| 5-१३ : ३५४००-११२४०० |. a :| 
२५ | औषध निर्माता शिळ = 85-१० : २९२००-९२३०० a | 
एकूण गट - क (वर्ग-३) ५२ ५२ 
२६ | भोजनालय सेवक २ 5-१ : १५०००-४७६०० = aaa 
२७ | दप्तरी 5-३ : १६६००-५२४०० Po 
२८ | Wore शिक अ 5-१ : १५०००-४७६०० [ser | 
२९ सफाई कामगार षु 5-१ : १५०००-४७६०० a केन न 
३० | कार्यालयीन शिपाई ९ 5-१ : १५०००-४७६०० — ae 
३१ | कक्षसेवक धिक ee 5-१ : १५०००-४७६०० PF 
एकूण गट - ड (वर्ग-४ १९ po 
एकूण गटअते ड मधील पदे २,५७१ २,५५२ 
ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 
अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
विकी भोजनालय सेवक २ 
२ | दप्तरी = १ 
३ | पाणक्या (1 -ओर्‍र्‍र्‍?' 
४ | सफाई कामगार ५ 
५. ।कार्यालयीन शिपाई ९ 
६ | कक्षसेवक i. a 7) 
बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ १९ 


KKEKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


